मुख्य अभियंता (राष्ट्रीय महामार्ग), नवी मुंबई यांच्या 
अधिपत्याखालील कार्यालयाचा सुधारित 
आकृतीबंध मंजूर करणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्र. ईएसटी-२०२१/प्र.क्र.७७/प्रशासन-१ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक :- 94 सप्टेंबर, २०२३. 


संदर्भ: १) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. असंक -१००१/प्र.क्र.२९/२००१/वि.सु. 

दि.१० सप्टेंबर, २००१ 

२) सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन निर्णय क्र.ईएसटी-१००१/प्र.क्र.५९/प्रशासन-१, 
दि.२५ नोव्हेंबर, २००४. 

3) सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन निर्णय क्र.ईएसटी-१००३/प्र.क्र.९०/प्रशासन-१, 
दि.१० डिसेंबर, २००४. 

४) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. पदनि-२०२२/प्र.क्र.१५/आ.पु.क. 
दि.२७ एप्रिल, २०२२ 

५) मुख्य अभियंता (राष्ट्रीय महामार्ग), नवी मुंबई यांचे क्र.मुअ(राम)/का-२/२८४६/२०२१, 
दि.२० सप्टेंबर, २०२१ रोजीचे पत्र. 

६) मुख्य अभियंता (राष्ट्रीय महामार्ग), नवी मुंबई यांचे क्र.मु.अ.रा.म./का-२(आस्था)/आकृतीबंध/ 
३८४०/२०२१, दि.२० डिसेंबर, २०२१ रोजीचे पत्र. 


प्रस्तावना :- 

सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिपत्याखालील मुख्य अभियंता (राष्ट्रीय महामार्ग, नवी मुंबई या 
कार्यालयाचा सुधारित आकृतीबंधाचा प्रस्ताव शासन स्तरावर विचाराधीन होता. सदर आकृतीबंधाचा प्रस्ताव 
वित्त विभागामार्फत अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग यांच्या अध्यक्षतेखालील उपसमितीच्या दि. 
१८ ऑक्टोबर, २०२२ रोजीच्या बैठकोत सादर करण्यात आला होता. सुधारित आकृतीबंधासंदर्भात उप समितीने 
केलेली शिफारस विचारात घेऊन प्रस्ताव मा.मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय सचिव 
समितीच्या दि.१७ एप्रिल, २०२३ रोजीच्या बैठकीत सादर करण्यात आला होता. उच्चस्तरीय सचिव समितीच्या 
मान्यतेनंतर मुख्य अभियंता (राष्ट्रीय महामार्ग, नवी मुंबई या कार्यालयाच्या आकृतीबंध निश्चितीबाबत शासनाने 


खालीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः ईएसटी-२०२१/प्र.क्र.७७/प्रशासन-१ 


शासन निर्णय :- 
सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिपत्याखालील मुख्य अभियंता (राष्ट्रीय महामार्ग), नवी मुंबई 

या कार्यालयाच्या आस्थापनेवर असलेल्या २६ संवर्गांतील पदांचा आढावा घेऊन “ नियमित १२६६ पदे व 
बाह्ययंत्रणेव्दारे घ्यावयाची ३९९ मनुष्यबळ सेवा ” अशा सुधारित आकृतीबंधास (सोबत जोडलेल्या विवरणपत्र-अ 
प्रमाणे) या शासन निर्णयाद्वारे मंजुरी देण्यात येत आहे. विवरणपत्र-अ मध्ये दर्शविलेल्या संवर्गातील रिक्‍त पदांवर 
वित्त विभागाने वेळोवेळी दिलेल्या निर्देशानुसार पदभरती करण्यात येईल. 

२. मुख्य अभियंता (राष्ट्रीय महामार्ग, नवी मुंबई या कार्यालयासाठी बाह्ययंत्रणेव्दारे घ्यावयाच्या 
मनुष्यबळाच्या सेवेचा तपशिल विवरणपत्र-ब मध्ये दर्शविण्यात आला आहे. सध्या मृत संवर्ग म्हणून कार्यरत 
असलेली पदे वगळून उर्वरित सेवा बाह्ययंत्रणेव्दारे मनुष्यबळ संख्येच्या प्रमाणात वित्त विभाग, शासन निर्णय, 


दि.२७ एप्रिल, २०२२ मधील सूचना विचारात घेऊन घेण्यात याव्यात. 


३. मुख्य अभियंता (राष्ट्रीय महामार्ग), नवी मुंबई या कार्यालयातील काही संवर्ग “मृत संवर्ग” म्हणून घोषित 
करण्यात आले आहेत. सदर मृत संवर्गात कार्यरत पदांचा तपशिल विवरणपत्र-क मध्ये दर्शविण्यात आला आहे. 
मृत संवर्ग ठरविलेल्या पदावरील व्यक्तीचे पद सेवानिवृत्ती” राजीनामा/मृत्यू/ पदोन्नती इ. कारणांमुळे रिक्‍त 


झाल्यांनतर सदर पद रद्द होईल. तद्नंतर त्या सेवा आवश्‍यकतेनुसार बाह्ययंत्रणेव्दारे घेण्यात येतील. 


४. मुख्य अभियंता (राष्ट्रीय महामार्ग), नवी मुंबई यांच्या अधिनस्त असलेल्या मंडळ, विभाग व उप विभागीय 
कार्यालयांचा तपशिल विवरणपत्र-ड मध्ये दर्शविण्यात आला आहे. तसेच मुख्य अभियंता कार्यालय, मंडळ 
कार्यालय, विभाग कार्यालय व उप विभागीय कार्यालयांच्या कार्यालयीन कामकाजासाठी आवश्‍यक असलेल्या 


पदांचा तपशिल विवरणपत्र-इ मध्ये दर्डशाविण्यात आला आहे. 


५. या शासन निर्णयानुसार निश्चित करण्यात आलेल्या तसेच मृत संवर्ग ठरलेल्या कर्मचा-यांच्या वेतन व 
भत्त्यांचा खर्च यापूर्वी ज्या लेखाज्ीर्षाखाली ते वेतन घेत होते, त्याच लेखाशीर्षाखाली यापुढेही खर्ची टाकण्यात 
यावा. 

६. सदर सुधारित आकृतीबंध उपसमितीच्या दि.१८ ऑक्टोबर, २०२२ रोजीच्या बैठकीत व उच्चस्तरीय 


सचिव समितीच्या दि. १७ एप्रिल, २०२३ रोजीच्या बैठकीत मान्यता मिळालेली आहे. 


पृष्ठ ११ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः ईएसटी-२०२१/प्र.क्र.७७/प्रशासन-१ 


७. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.२६९/सेवा-९, दि.१४ ऑगस्ट, २०२३ व 
अनौपचारिक संदर्भ क्र.४१३/आ.पु.क., दि.२३ ऑगस्ट, २०२३ अन्वये दिलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात 


येत आहे. 


८. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२३०९१५१४३९२७९०१८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by SANJAY DHANANJAY TAVAREJ 


SANJAY ह. ‘ 
DHANANJAY te ame 
TAVAREJ oo 
(संजय ध. TAT ) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
) मुख्य अभियंता (राष्ट्रीय महामार्ग, कोकण भवन, नवी मुंबई. 
अधीक्षक अभियंता (राष्ट्रीय महामार्ग), सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, नवी मुंबई/पुणे/ 
नागपूर/औरंगाबाद. 
प्रत - 


१) मा. मंत्री (सा.बां.) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

२) अपर मुख्य सचिव (सा.बां.) /सचिव (रस्ते) / सचिव (बांधकामे) यांचे स्वीय सहायक, 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

3) प्रधान महालेखापाल (लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर 

४) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर 

५) महालेखाकार (लेखा व हकदारी)-॥ , महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

६) सर्व सह सचिव / उप सचिव /अवर सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

७) उपसचिव, मा. मुख्य सचिव, यांचे कार्यालय, मंत्रालय, मुंबई. 

८) संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई. 

९) अधिदान व लेखा अधिकारी, वांद्रे कुर्ला संकुल, वान्द्रे (पूर्व, मुंबई. 

१०) जिल्हा व कोषागार अधिकारी, पुणे / रायगड / औरंगाबाद / नागपूर. 

११) कार्यासन आ.पु.क. / सेवा-९, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१२) सर्व कार्यासने, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१३) कार्यासन प्रशासन-१ निवडनस्ती. 


Se Ve el Na 


पृष्ठ ११ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः ईएसटी-२०२१/प्र.क्र.७७/प्रशासन-१ 


शासन निर्णय क्र. ईएसटी-२०२१/प्र.क्र.७७/प्रशासन-१, दि. १५ सप्टेंबर, २०२३. 


मुख्य अभियंता (राष्ट्रीय महामार्ग) नवी मुंबई या कार्यालयाच्या आस्थापनेचा सुधारित आकृतीबंध. 


विवरणपत्र-अ (नियमित पदांचा तपशिल) 


पदनाम वेतनश्रेणी (सातव्या शासन निर्णय, उच्च स्तरीय सचिव 
अ.क्र आयोगानुसार) दि.२५/११/२००४ व | समितीने मंजूर 
दि.१०/१२/२००४ । केलेली नियमित पदे 
नुसार सध्या मंजूर 
असलेली पदे 
a मुख्य अभियंता एस-२९: १३११००- iL ~~ | 
२१६६०० 
२ | अधीक्षक अभियंता एस-२५: ७८८००- ४ ४ 
२०९२०० 
एस-२७: १२३१००- 
२१५९०० 
(निवडश्रेणी २०% पदे) 
३ | सहायक मुख्य अभियंता | एस-२३: ६७७००- | | । “| 
२०८७०० 
४ | कार्यकारी अभियंता एस-२३: ६७७००- १६ १६ 
२०८७०० 
५ | उपअभियंता एस-२०: ५६१००- ८४ ८४ 
१७७५०० 
६ | सहायक अभियंता श्रेणी- | एस-१६: ४४९००- 
२ १४२४०० ३०८ ३०८ 
शाखा अभियंता एस-१६: ४४९००- 
१४२४०० 
कनिष्ठ अभियंता एस-१५: ४१८००- 
१३२३०० 
७ । लेखा अधिकारी एस-१६: ४४९००- | = | ॥_ | 
१४२४०० 
८ | स्वीय सहायक एस-१६: ४४९००- | a 
१४२४०० 
९ | लघुलेखक (उच्चश्रेणी) ।एस-१६: ४४९००- ४ ४ 
१४२४०० 
ह्म मुख्य आरेखक एस-१५: ४१८००- ४ ४ 
१३२३०० 
| अधिक्षक एस-१४: ३८६००- ४ ४ 
१२२८०० 


पृष्ठ ११ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः ईएसटी-२०२१/प्र.क्र.७७/प्रशासन-१ 


१२ | विभागीय लेखापाल एस-१३: ३५४००- १६ १६ 
११२४०० 
१३ | प्रथम लिपिक एस-१३: ३५४००- २० २० 
११२४०० 
१४ । भांडारपाल एस-१३: ३५४००- १६ १६ 
११२४०० 
१५ । आरेखक एस-१०: २९२००-९२३०० १६ १६ 
एस-१४: ३८६००- 
१२२८०० 
(०४ वर्षाच्या अर्हताकारी 
सेवेनंतर) 
१६ | स्थापत्य अभियांत्रिकी एस-८: २५५००-८११०० ३१५ ३१५ 
सहायक 
qo । वरिष्ठ लिपिक एस-८: २५५००-८११०० १६२ १६२ 
१८ | सहायक आरेखक एस-८: २५५००-८११०० २० २० 
एस-१३: ३५४००- 
११२४०० 
(०५ वर्षाच्या अर्हताकारी 
सेवेनंतर) 
१९ | अनुरेखक एस-७: २१७००-६९१०० १६ १६ 
एस-८: २५५००-८११०० 
(०७ वर्षाच्या अर्हताकारी 
सेवेनंतर) 
२० । कनिष्ठ लिपिक एस-६: १९९००-६३२०० २४१ २४१ 
/टंकलेखक/ डाटा 
ऐंन्टरी ऑपरेटर 
२१ | संगणक चालक एस-६: १९९००-६३२०० २० मृत संवर्ग 
२२ | सहायक भांडारपाल एस-६: १९९००-६३२०० १६ १६ 
२३ «| वाहन चालक एस-६: १९९००-६३२०० ८६ मृत संवर्ग 
२४ । नाईक एस-३: १६६००-५२४०० २१ मृत संवर्ग 
२५ | शिपाई एस-१: १५०००-४७६०० २०९ मृत संवर्ग 
२६ | चौकोदार एस-१: १५०००-४७६०० 63 मृत संवर्ग 
एकूण १६८५ १२६६ 


पृष्ठ ११ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः ईएसटी-२०२१/प्र.क्र.७७/प्रशासन-१ 


शासन निर्णय क्र. ईएसटी-२०२१/प्र.क्र.७७/प्रशासन-१, दि. १५ सप्टेंबर, २०२३. 
मुख्य अभियंता (राष्ट्रीय महामार्ग), नवी मुंबई या कार्यालयाच्या आस्थापनेचा सुधारित आकृतीबंध. 


विवरणपत्र-ब (बाह्ययंत्रणेव्दारे घ्यावयाच्या सेवांचा तपशिल) 


अ.क्र सेवा मनुष्यबळ संख्या 
१ वाहन चालक ८६ 
२ बहुउद्देशिय गट ड कर्मचारी ३१३ 
बाह्ययंत्रणेचे एकूण मनुष्यबळ ३९९ 


शासन निर्णय क्र. ईएसटी-२०२१/प्र.क्र.७७/प्रशासन-१, दि. १५ सप्टेंबर, २०२३. 
मुख्य अभियंता (राष्ट्रीय महामार्ग), नवी मुंबई या कार्यालयाच्या आस्थापनेचा सुधारित आकृतीबंध. 


विवरणपत्र-क (मृत संवर्गात कार्यरत पदांचा तपशिल) 


अ पदनाम वेतनश्रेणी ७ व्या वेतन मृत संवर्ग मृत संवर्ग 
क्र. आयोगानुसार ठरविण्यात आलेल्या | ठरविलेल्या पदांवर 
पदांची संख्या | कार्यरत असलेल्या 
कर्मचाऱ्यांची संख्या 
al २ ३ fe | 4 
१. | संगणक चालक एस-६, १९९००- २० ०२ 
६३२०० 
२. एस-६, १९९००- ८६ 1 
वाहन चाळक गट-क ६३२०० 
३. | नाईक एस-३: १६६००- २१ ११ 
५२४०० 
४. | शिपाई एस-१, रु. १५०००- ट्ट 
४७६०० २०९ 
५. | चौकीदार एस-१, रु. १५०००- ३५ 
४७६०० a 
एकूण ४१९ १५१ 
टीप :- १) मृत घोषित केलेल्या संवर्गात कार्यरत कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नती, सेवानिवृत्ती/राजीनामा/मृत्यु इ. 


कारणांमुळे पद रिक्‍त झाल्यानंतर ते पद आपोआप LE होईल. 


२)बाह्ययंत्रणेव्दारे मनुष्यबळसंख्येच्या मर्यादेत सेवा आवश्‍यकतेनुसार बाह्ययंत्रणेव्दारे घेण्यास मान्यता 
देण्यात आली आहे. तथापि, त्या संवर्गात सध्या कार्यरत असलेली पदे वगळून उर्वरित मनुष्यबळसंख्येच्या 
प्रमाणात सेवा बाह्ययंत्रणेव्दारे घेण्यात याव्यात. 
३)बाह्ययंत्रणेव्दारे सेवा घेताना वित्त विभागाच्या दि.२७/०४/२०२२ च्या शासन निर्णयातील मार्गदर्शक 
सूचनांचे पालन करण्याची दक्षता विभागाने घ्यावी. 


पृष्ठ ११ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः ईएसटी-२०२१/प्र.क्र.७७/प्रशासन-१ 


शासन निर्णय क्र. ईएसटी-२०२१/प्र.क्र.७७/प्रशासन-१, दि. १५ सप्टेंबर, २०२३. 


मुख्य अभियंता (राष्ट्रीय महामार्ग), नवी मुंबई या कार्यालयाच्या आस्थापनेचा सुधारित आकृतीबंध. 


विवरणपत्र-ड 


मुख्य अभियंता (राष्ट्रीय महामार्ग) यांच्या अधिपत्याखालील मंडळ, विभाग, उप विभागीय कार्यालयांचा 


तपशिल. 


मंडळ कार्यालय 


विभागीय कार्यालये 


उपविभागीय कार्यालये 


कार्यरत fe 


अ.अ.,रा.म.मंडळ , 
नवी मुंबई 


१) | का.अ.,रामवि,ठाणे 


१.रा.म.उप वि.,ठाणे 
२.रा.म.उप वि.,मुरबाड 
३.रा.म.उ.वि.,वसई 


ठाणे,पालघर 


का.अ.,रामवि, पेण 


१.रा.म.उप वि.,पेण 
२.रा.म.उप वि.,महाड 
३.रा.म.उ.वि.,रोहा 


रायगड 


का.अ.,रामवि, गिरी १.रा.म.उप वि.,रत्नागिरी 


२.रा.म.उप वि.,चिपळूण 
३.रा.म.उ.वि.,साखरपा 
४.रा.म.उप वि.,खारेपाटण 
५.रा.म.उ.वि.,सावंतवाडी 


रत्नागिरी, सिधुदुर्ग 


अ.अ.,रा.म.मंडळ, पुणे 


का.अ.,रामवि,पुणे 


१.रा.म.उप वि.,पुणे 
२.रा.म.उप वि.,नारायणगांव 


पुणे 


का.अ.,रामवि,नाशिक 


१.रा.म.उप वि.,क्र.१ नाशिक 
२.रा.म.उप वि.,क्र.२ नाशिक 
३.रा.म.उ.वि.,अहमदनगर 
४.रा.म.उप वि.,संगमनेर 
५.रा.म.उ.वि.,पाथर्डी 


नाशिक, 
अहमदनगर 


का.अ.,रामवि,धुळे 


१. रा.म.उप वि., धुळे 
२.रा.म.उप वि., नवापूर 

३. रा.म.उप वि.,क्र.४२ धुळे 
४.रा.म.उ.वि.,साक्री 


धुळे,जळगाव 
व 
नंदुरबार 


का.अ.,रामवि,कोल्हापूर 


१.रा.म.उप वि.,क्र.१ कोल्हाप 
२.रा.म.उप वि.,क्र.२ कोल्हापु 
३.रा.म.उ.वि.,भवानीमंडप 
४.रा.म.उप वि.,सातारा 


कोल्हापूर , सातारा 
व सांगली 


का.अ.,रामवि,सोलापूर 


१.रा.म.उप वि.,सोलापूर 
२.रा.म.उप वि., होटफळ 


सोलापूर 


पृष्ठ ११ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः ईएसटी-२०२१/प्र.क्र.७७/प्रशासन-१ 


अ.अ.,रा.म.मंडळ , 
औरंगाबाद 


१) 


का.अ.,रामवि,औरंगाबात 


१.रा.म.उप वि.,औरंगाबाद 
२.रा.म.उप वि.,माजलगाव 
३.रा.म.उ.वि.,वैजापूर 
४.रा.म.उप वि.,गेवराई 
५.रा.म.उ.वि.,सिल्लोड 


औरंगाबाद, बीड 


का.अ.,रामवि,नांदेड 


१.रा.म.उप वि.,नांदेड 
२.रा.म.उप वि.,भोकर 
३.रा.म.उ.वि.,मानवत 
४.रा.म.उप वि.,पालम 


नांदेड , परभणी , 
हिंगोली 


का.अ.,रामवि,लातूर 


१.रा.म.उप वि.,लातूर 
२.रा.म.उप वि.,उस्मानाबाद 
३.रा.म.उ.वि.,बीड 
४.रा.म.उप वि.,क्र.४ बीड 


लातूर , उस्मानाबाद 
बीड 


का.अ.,रामवि,जालना 


१.रा.म.उप वि., क्र.१ जालना 
२.रा.म.उप वि.,क्र.२ जालना 
3.रा.म.उ.वि., क्र.३ औरंगाबा१ 


जालना, औरंगाबाद 


अ.अ.,रा.म.मंडळ , 
नागपूर 


का.अ.,रामवि,नागपूर 


१.रा.म.उप वि.,क्र.१ नागपूर 
२.रा.म.उप वि., क्र.२ नागपूर 
३.रा.म.उ.वि.,क्र.३ नागपूर 
४.रा.म.उप वि.,भंडारा 
५.रा.म.उ.वि.,गोंदीया 

६. रा.म.उ.वि, वर्धा 


नागपूर ,भंडारा , 
गोंदीया व वर्धा 


का.अ.,रामवि,अमरावती 


१.रा.म.उप वि.,यवतमाळ 
२.रा.म.उप वि.,क्र.२ अमरावती 
३.रा.म.उ.वि.,क्र.३ अमरावती 
४.रा.म.उप वि.,क्र.४ अमरावर्त 


यवतमाळ , बुलडाण 
अमरावती 


का.अ.,रामवि,अकोळा 


१.रा.म.उप वि.,क्र.१ अकोला 
२.रा.म.उप वि.,क्र.२ अकोला 
३.रा.म.उ.वि.,खामगाव 
४.रा.म.उप वि.,अमरावती 
५.रा.म.उ.वि.,वाशिम 


अकोला व वाठिम 


OI... ald, TSK १.रा.म.उप वि.,गडविरोली 


२.रा.म.उप वि.,अल्लापल्ली 
३.रा.म.उ.वि.,चंद्रपूर 
४.रा.म.उप वि., धानोरा 


गडचिरोली 
व चंद्रपूर 


पृष्ठ ११ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः ईएसटी-२०२१/प्र.क्र.७७/प्रशासन-१ 


शासन निर्णय क्र. ईएसटी-२०२१/प्र.क्र.७७/प्रशासन-१, दि. १५ सप्टेंबर, २०२३. 
मुख्य अभियंता (राष्ट्रीय महामार्ग) नवी मुंबई या कार्यालयाच्या आस्थापनेचा सुधारित आकृतीबंध. 


विवरणपत्र-इ 
मुख्य अभियंता (राष्ट्रीय महामार्ग), नवी मुंबई कार्यालयासाठी मंजूर केलेल्या पदांचा तपशिल. 
अ.क्र पदनाम सद्य:स्थितीत मंजूर पदे | सुधारित आकृतीबंधात मंजूर पदे 

१ | मुख्य अभियंता १ १ 

२ | सहायक मुख्य अभियंता १ १ 
(कार्यकारी अभियंता) (स्थापत्य) 

३ उप अभियंता १ १ 

४ लेखा अधिकारी १ १ 

4 स्वीय सहायक १ १ 

६ वरिष्ठ लिपिक ३ ३ 

७ कनिष्ठ लिपीक ३ ३ 

८ वाहन चालक ३ ३४ (बाह्ययंत्रणेव्दारे) 

९ | नाईक १ १४ (बाह्ययंत्रणेव्दारे) 

१० | शिपाई ३ ३४ (बाह्ययंत्रणेव्दारे) 
एकूण १८ १८ 


अधीक्षक अभियंता, राष्ट्रीय महामार्ग मंडळ कार्यालयांसाठी मंजूर केलेल्या पदांचा तपशिल. 


(एकूण मंडळ कार्यालये-०४) 


अ.क्र पदनाम सद्य:स्थितीत मंजूर पदे प्रत्येक मंडळ कार्यालयासाठी 
सुधारित आकृतीबंधात मंजूर पदे 

१ अधीक्षक अभियंता १ q 

२ उप अभियंता १ q 

3 कनिष्ठ अभियंता/झाखा २ २ 
अभियंता/ सहायक अभियंता 
श्रेणी-२ (स्थापत्य) 

8 अधीक्षक १ १ 

षु प्रथम लिपिक १ १ 

& वरिष्ठ लिपिक ४ 8 

9 3.3 (Seq श्रेणी) q q 

८ कनिष्ठ लिपिक ४ 8 

९ | प्रमुख आरेखक १ १ 

१० । सहा. आरेखक १ १ 

११ संगणक १ Po 

१२ । वाहनचालक q १४ (बाह्ययंत्रणेव्दारे) 

१३ । नाईक १ १४ (बाह्ययंत्रणेव्दारे) 

१४ | शिपाई ४ ४४ (बाह्ययंत्रणेव्दारे) 

१५ | चौकीदार १ १४ (बाह्ययंत्रणेव्दारे) 
एकूण २५ २४ 


पृष्ठ ११ पैकी ९ 


शासन निर्णय क्रमांकः ईएसटी-२०२१/प्र.क्र.७७/प्रशासन-१ 


कार्यकारी अभियंता, राष्ट्रीय महामार्ग विभाग कार्यालयांसाठी मंजूर केलेल्या पदांचा तपशिल. 


(एकूण विभाग कार्यालये -१६) 


अ.क्र पदनाम सद्य:स्थितीत मंजूर पदे | प्रत्येक विभाग कार्यालयासाठी 
सुधारित आकृतीबंधात मंजूर पदे 
शि कार्यकारी अभियंता Sa a Sa 
२ | उपकार्यकारी अभियंता/ a. Lo 
उप अभियंता 
३ | कनिष्ठ अभियंता/झाखा ३ ३ 
अभियंता/ सहायक अभियंता 
श्रेणी-२ (स्थापत्य) 
४ | विभागीय लेखापाल a ae a. sae 
५ | प्रथम लिपिक ea |, —— 242 
६ | वरिष्ठलिपिक 4 4 
कनिष्ठ लिपीक & & 
संगणक i. | a: Se 
आरेखक a - || शका कळा 
| ao | o | सहा.आरेखक Lo | [= 
| 99 | अनुरेखक |____ बॅ: ॥___ रील 
१२ | भांडारपाल 1 १ | _——— अळा 
१३ | सहा.भांडारपाल | | (___2-_ ee 
१४ । वाहन चालक | १४% (बाह्ययंत्रणेव्दारे) 
१५ | नाईक a १४% (बाह्ययंत्रणेव्दारे) 
१६ । शिपाई ४ ४४ (बाह्ययंत्रणेव्दारे) 
१७ । चौकीदार ॥_ वी, :| १४% (बाह्ययंत्रणेव्दारे) 
एकूण ३१ ३० 


पृष्ठ ११ पैकी १० 


शासन निर्णय क्रमांकः ईएसटी-२०२१/प्र.क्र.७७/प्रशासन-१ 


उप विभागीय कार्यालय राष्ट्रीय महामार्ग कार्यालयांसाठी मंजूर केलेल्या पदांचा तपशिल. 
(एकूण उप विभागीय कार्यालये-६३) 


अ.क्र पदनाम सद्य:स्थितीत मंजूर पदे प्रत्येक उपविभागीय 
कार्यालयासाठी सुधारित 
आकृतीबंधात मंजूर पदे 
a उप अभियंता शिका a a ae 
2. | कनिष्ठ अभियंता ४ ४ 
(स्था./शाखा 
अभियंता/सहा.अभि.श्रेणी-२ 
३ | स्थापत्य अभियांत्रिकी षु षु 
सहायक 
४ | वरिष्ठ लिपिक a 1 ee 
५ | कनिष्ठ लिपीक २ २ 
६ | वाहन चालक = कै. 1 १४% (बाह्ययंत्रणेव्दारे) 
शिपाई २ २४ (बाह्ययंत्रणेव्दारे) 
चौकीदार a ee १४% (बाह्ययंत्रणेव्दारे) 
एकूण PW 1१७ | 


पृष्ठ ११ पैकी ११ 


